सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षातील 
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेसाठी २२१० जी ४४९ (General) या 
लेखाशिर्षाखाली राज्य हिस्स्यापोटी (४०%) 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः- प्रजयो -२०२१/प्र.क्र. १३६/आरोग्य-६ 
Wd. रुग्णालय संकुल इमारत, १० मजला, 
मंत्रालय, एल.टी. मार्ग, मुंबई 
तारीख: ०३ नोव्हेंबर, २०२१. 
वाचा - 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रजयो-२०२१/प्र.क्र.१३६/आरोग्य-६, दिनांक २२ 
ऑक्टोबर, २०२१. 


शासन शुद्धिपत्रक :- 
संदर्भाधिन दिनांक २२.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक १ मधील 
मजकूराऐवजी पुढीलप्रमाणे परिच्छेद क्रमांक १ वाचण्यात यावा. 


“प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसाठी लाभार्थ्यांच्या विमा हप्त्यापोटी विमा कंपनीस अदा 
करण्यासाठी लेखाशिर्ष २२१० जी ४४९ (सर्वसाधारण) अंतर्गत ३१-सहाय्यक अनुदान या उद्दीष्टाखाली रु. 
५३,२२,००,०००/- व २०-इतर प्रशासकीय खर्च या उद्दिष्टासाठी रु. ३,०९,००,०००/- एवढा Ward निधी 
वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे.”असे वाचावे. 


२. संदर्भाधीन दिनांक 22.90.2029 च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ३ मधील 
मजकूराऐवजी पुढीलप्रमाणे परिच्छेद क्रमांक 3 वाचण्यात यावा. 


“वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र. ४८/अर्थ-३, दि. ०६ एप्रिल, २०२१ मधील 
अटी व शातींची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. तसेच या शासन निर्णयान्वये वितरीत 
केलेला निधी योजनेच्या अंमळबजावणीसाठी उघडण्यात आलेल्या Escrow Account मध्ये जमा 
झाल्यानंतर सदर निधी योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या विमा हप्त्यापोटी विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी 
ळेखाशिर्ष २२१० जी ४४९ (सर्वसाधारण) अंतर्गत ३१-सहाय्यक अनुदान या उद्दीष्टाखाळी रु. 
५३,२२,००,०००/- व २०-इतर प्रशासकीय खर्च या उद्दिष्टासाठी रु. ३,०९,००,०००/- एवढा निधी अदा 
करण्यात येणार आहे, असे प्रमाणित करण्यात येत आहे”. असे वाचावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः प्रजयो-२०२१/प्र.क्र.१३६ /आरोग्य-६ दिनांक ०३ नोव्हेंबर, २०२१. 


2. 


सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२१११०३१०४४४९४३१७ असा आहे. 


हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sanjay Dattaram Mahadeshwar 
GOVERI 


Sanjay Dattaram 


Mahadeshwar / जयाची 
(संजय महाडेश्वर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई. 

संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 


. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 
. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. (३प्रती) 
९. 


नियोजन विभाग (कार्यासन१४७२), मंत्रालय, मुंबई. 


१०.वित्त विभाग, कार्यासन - व्यय -१३/अर्थसंकल्प-९, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११.अर्थसंकल्प शाखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


